वर्ष - ११ , अंक - २७ ] 

- 


MALZE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 

गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 

नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक ८ जून २०२२ 


RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सूचना 


[ पृष्ठे ३६ 


क्रमांक टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / प्र.क्र . २७२ ( क ) / २०१३ / नवि - ९ / २०२२ - ज्याअर्थी , येवला नगरपरिषद , येवला , जिल्हा नाशिक यांच्या 
कार्यकक्षेतील , प्रारूप विकास योजना शासन नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / प्र.क्र .२७२ ( अ ) / २०१३ / नवि - ९ , दिनांक 
६ सप्टेंबर २०१४ अन्वये ( यात यापुढे “ उक्त अधिसूचना " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना 
अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम ३७ वा ) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख करणेत आलेला आहे ) चे कलम 
३१ ( १ ) अन्वये भागश : मंजूर झाली असून महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्र , मध्य उपविभाग , भाग - १ मध्ये दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ 
रोजी पृष्ठ १ ते ५ वर प्रकाशित झाली आहे ( यात यापुढे “ उक्त अधिसूचना " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( १ ) च्या दुसऱ्या परंतुकान्वये तरतुदींनुसार उक्त विकास योजनेतील सारभूत 
स्वरूपाचे फेरबदल उक्त विकास योजनेचा वगळलेला भाग म्हणून ईपी- १ ते ईपी -२४ यावर जनतेकडून हरकती / सूचना मागविण्यासाठी 
( यात यापुढे “ उक्त वगळलेला भाग " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे ) नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / प्र.क्र .२७२ ( ब ) / 
२०१३ / नवि - ९ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ अन्वयेची सूचना ( यात यापुढे “ उक्त सूचना " असा उल्लेख करणेत आलेला आहे ) महाराष्ट्र 
शासनाच्या असाधारण राजपत्र , मध्य उपविभाग , भाग - १ मध्ये दिनांक ६ सप्टेंबर २०१४ मध्ये पृष्ठ ६ ते १२ वर प्रकाशित झाली आहे , त्यामध्ये 
ईपी -१३ मधील निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आलेला होता ; 


( १ ) 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त प्रस्तावित सारभूत स्वरूपाचे फेरबदलावर दाखल हरकती व सूचनांवर संबंधितांना सुनावणी देऊन 
शासनास अहवाल सादर करण्यासाठी नियुक्त अधिकाऱ्यास प्राप्त हरकती व सूचना व त्यावर नियुक्त अधिकाऱ्याचा ( ईपी -१३ वगळता ) अहवाल 
तसेच संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचेशी सल्लामसलत करून अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / प्र.क्र .२७२ / २०१३ / 
नवि - ९ , दिनांक २७ जुलै २०१६ अन्वये उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ ( २ ) अंतर्गत उक्त विकास योजनेतील वगळलेल्या भागाबाबत म्हणजेच 
ईपी -१ ते ईपी -१२ व ईपी -१४ ते ईपी -२४ बाबत शासनाने निर्णय घेतलेला आहे ; 

भाग १ ( नाव ) १२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , आता ईपी -१३ हे सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल सोबतच्या परिशिष्टानुसार व विकास योजना नकाशावर REP - १ म्हणून 
चिन्हांकित केल्याप्रमाणे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) अन्वये प्रस्तावित करण्यात येत आहे ; 


२ 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील व अनुषंगिक शासनास असलेल्या शक्तीचा वापर करून शासन खालीलप्रमाणे आदेश 
पारित करीत आहे : 


( अ ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलाबाबत सूचना देणेत येत असून , उक्त सारभूत स्वरूपाच्या फेरबदलाच्या 
अनुषंगाने उक्त सूचना राजपत्रात प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत जनतेकडून सूचना / हरकती मागविण्यात येत आहेत . 
( ब ) सहसंचालक , नगर रचना , नाशिक विभाग , नाशिक , यांची उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( २ ) अन्वये जन या विहित मुदतीत 
प्राप्त हरकती / सूचनांबाबत सुनावणी देणेसाठी तसेच त्यावरील अहवाल शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी सादर करणेसाठी नियुक्ती करणेत 
येत आहे . 


२. सहसंचालक , नगर रचना , नाशिक विभाग , नाशिक , यांनी सोबतच्या परिशिष्ट मधील सारभूत फेरबदलाच्या अनुषंगाने सूचना महाराष्ट्र 
शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या विहित कालमर्यादेत प्राप्त होणाऱ्या हरकती / सूचना स्वीकारून विचारात घ्याव्यात . 


३. सदर सूचना सोबतच्या परिशिष्टासह आणि प्रस्तावित सारभूत बदल दर्शविणारा नकाशा जनतेच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात 
कार्यालयीन कामकाजाच्या वेळेत व दिवशी उपलब्ध करणेत येत आहे . 

१. सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक , विभागीय आयुक्त कार्यालय आवार , नाशिक रोड , नाशिक - ४२२ १०१ . 

२. सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक . 

३. मुख्याधिकारी , येवला नगरपरिषद , येवला , जिल्हा नाशिक . 

सदरची सूचना महाराष्ट्र शासनाचे www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध करण्यात येत आहे . 


Sr. REP No. No. 


2 


1 


परिशिष्ट 

विकास योजना येवला मधील पुनश्च पुनर्प्रसिद्ध केलेले सारभूत स्वरूपाचे फेरबदल 

शासन सूचना क्र . टीपीएस -१११३ / ५ ९ २ / प्र.क्र .२७२ ( क ) / २०१३ / नवि -० ९ , दिनांक ८ जून २०२२ सोबत 


Yeola 


Site No./ Location ( More specifically 
shown on Plan ) 


2 

3 

REP - 1 Babhulgaon 126 ( Pt . ) , 127 ( Pt . ) , 
128 ( Pt . ) . Angangaon 4 ( Pt . ) , 7 ( Pt . ) , 8 ( Pt . ) , 

12 ( Pt . ) , 13 ( Pt . ) , 

15 ( Pt . ) , 19 ( Pt . ) , 

20 ( Pt . ) , 21 ( Pt . ) , 
22 ( Pt . ) . 


87 ( Pt . ) , 86 ( Pt . ) , 85 ( Pt . ) , 84 ( Pt . ) , 70 ( Pt . ) , 71 ( Pt . ) , 66 ( Pt . ) ; 65 ( Pt . ) , 45 ( Pt . ) , 44 ( Pt . ) , 33 ( Pt . ) , 32 ( Pt . ) , 31 ( Pt . ) , 30 ( Pt . ) 


Kotamgaon 64 ( Pt . ) , 65 ( Pt . ) , 

69 ( Pt . ) , 67 ( Pt . ) . 


Proposals as per Development Plan published under Section 26 of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 


4 

30.00 Mtrs . Ring Road and 2 service roads of 12.00 Mtrs . width 
each . 


Proposals as per Development Plan submitted to the State Government for sanction under Section 30 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


5 


18.00 Mtrs . Ring Road in S. Nos . 8 , 12 and 13 ( part ) of Mouje Angangaon and remaining part of 30 Mtrs . Ring Road . 


Modification of substantial 
Nature as proposed by the State Government under Section 31 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 vide Notice dated 6th September 2014 . 


6 

The decision is kept in abeyance . 


Modification of Substantial Nature as proposed by the State Government under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


7 


i . The service road of 12.00 

Mtrs . width on both side of 

30.00 Mtrs . wide Ring Road 

are proposed to be deleted . 


ii . The area released due to deletion of service roads is 

proposed to be included in 


the adjoining zone and 

reservations respectively , as shown on the Plan . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

देवदत्त रहाणे , 

कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai 400 032 
dated 8th June 2022 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTICE 


= 


No. TPS - 1113 / 592 / CR - 272 ( C ) /2013/UD-9/2022.- Whereas , in accordance with sub - section ( 1 ) of Section 31 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred 
to as " the said Act " ) the Government of Maharashtra has sanctioned Part of the Draft Development Plan for 
the area within the limits of the Yeola Municipal Council , Yeola , District Nashik ( hereinafter referred to as " the 
said Development Plan " ) vide Urban Development Department's Notification No. TPS - 1113 / 592 / CR - 272 ( A ) / 2013 / 
UD - 9 , dated 6th September , 2014 ( hereinafter referred to as " the said Notification " ) published in the Extra - ordinary 
Maharashtra Government Gazette , Part - I , Central Sub - Division , dated 6th September 2014 on page Nos . 1 to 5 ; 


and whereas , the Government published the proposed modifications of substantial nature as the Excluded 
Part of the said Development Plan i.e. EP - 1 to EP - 24 ( hereinafter referred to as " the said Excluded Parts " ) , 
for inviting suggestions / objections from the general public under second proviso to sub - section ( 1 ) of Section 
31 of the said Act vide Urban Development Department's Notice No.TPS - 1113 / 592 / CR - 272 ( B ) / 2013 / UD - 9 , dated 
6th September , 2014 ( hereinafter referred to as " the said Notice " ) , which were published in the Extra - ordinary 
Maharashtra Government Gazette , Part - I , Central Sub - Division , dated 6th September , 2014 on page Nos . 06 
to 12 in which decision on EP - 13 was kept in abeyance ; 


and whereas , in accordance with sub - section ( 1 ) of Section 31 of the said Act , after taking into consideration 
the objections and suggestions received and the report of the Officer ( except on EP - 13 ) appointed to hear the 
persons submitting objections or suggestions in respect of proposed modification of substantial nature and to 
submit the report to Government and after making necessary enquiries and on consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune the State Government has taken decision regarding said Excluded Parts 
viz . EP - 1 to EP - 12 and EP - 14 to EP - 24 of the said Development Plan , as specified in Government Notification 
No. TPS - 1113 / 592 / CR - 272 / 2013 / UD - 9 , dated 27th July 2016 ; 


and whereas , the Government proposes substantial modifications viz . EP - 13 , as specified in Schedule 
appended hereto and marked as REP - 1 of the said Development Plan ( hereinafter referred to as " the said 
republished Excluded Part " ) under Section 31 ( 1 ) of the said Act ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 31 ( 1 ) of the said Act , and all the powers 
enabling it on that behalf , the Government of Maharashtra hereby : 


( 1 ) Issues notice for inviting suggestions and / or objections from any person in respect of the proposed 
substantial modification as specified in the Schedule appended hereto , within the period of 30 days from the 
date of publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette . 


( 2 ) Appoints Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik as the " Officer " under Section 31 
( 2 ) of the said Act , to hear all the general public filing suggestions and / or objections as stated in ( 1 ) above 
within stipulated period and to submit his report thereupon to the Government for further necessary action . 


( 3 ) Only the suggestions or objections regarding said published Excluded Part , mentioned in Schedule 
that may be received by the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik having his office at 
Administrative Building , Divisional Commissioner Compound , Nashik Road - 422 101 within the stipulated period 
of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette shall be considered . 


( 4 ) Copy of the said notice along with Schedule and the plan showing the aforesaid published Excluded 
Part , shall be available for inspection to general public at following office during office hours on all working 
days . 


( i ) The Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik . 

( ii ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik . 

( iii ) Chief Officer , Yeola Municipal Council , Yeola , distirict Nashik . 

This notice is available on Government Website www.urban.maharashtra.gov.in 


Sr. 

No. 


1 

1 


REP 

No. 


SCHEDULE 

SUBSTANTIAL MODIFICATIONS REPUBLISHED BY THE GOVERNMENT IN DEVELOPMENT PLAN , YEOLA [ ACCOMPANIMENT TO THE GOVERNMENT NOTICE No. TPS - 1113 / 592 / CR - 272 ( C ) / 2013 / UD - 09 , Dated 8th June 2022 


Site No./ Location ( More specifically 
shown on plan ) 


2 

3 

REP - 1 Babhulgaon 126 ( Pt . ) , 127 ( Pt . ) , 
128 ( Pt . ) . Angangaon 4 ( Pt . ) , 7 ( Pt . ) , 8 ( Pt . ) , 

12 ( Pt . ) , 13 ( Pt . ) , 

15 ( Pt . ) , 19 ( Pt . ) , 

20 ( Pt . ) , 21 ( Pt . ) , 
22 ( Pt . ) . 


Yeola 


87 ( Pt . ) , 86 ( Pt . ) , 85 ( Pt . ) , 84 ( Pt . ) , 70 ( Pt . ) , 71 ( Pt . ) , 66 ( Pt . ) ; 65 ( Pt . ) , 45 ( Pt . ) , 44 ( Pt . ) , 33 ( Pt . ) , 32 ( Pt . ) , 31 ( Pt . ) , 30 ( Pt . ) 


Kotamgaon 64 ( Pt . ) , 65 ( Pt . ) , 

69 ( Pt . ) , 67 ( Pt . ) . 


Proposal as per 

Development Plan published under Section 26 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


4 30.00 Mtrs . Ring Road and 2 service roads of 12.00 Mtrs . width each . 


Proposal as per Development Plan submitted to the Government for sanction under Section 30 of the 
Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 


5 

18.00 Mtrs . Ring Road in S. No. 8 , 12 and 13 ( part ) of Mouje Angangaon 
and remaining part of 30 Mtrs . Ring Road . 


Modification of Substantial 


Nature as proposed by the State Government under Section 31 of the 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 vide Notice dated 6th September 2014 . 


6 


The decision is kept in abeyance . 


Modification of Substantial Nature as proposed by the State Government under Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 . 


7 


i . The service road of 12.00 

Mtrs . width on both side of 

30.00 Mtrs . wide Ring Road 

are proposed to be deleted . 


ii . The area released due to deletion of service roads is 

proposed to be included in 

the adjoining zone and reservations respectively , as shown on the Plan . 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

DEODATTA RAHANE , 

Desk Officer , Maharashtra Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 
सदस्य - सचिव , प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 


सूचना 

क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो . नाशिक / कलम २० ( ३ ) / मौजे हरसूल , ता . त्र्यंबकेश्वर / २३५ / १ पै . व इतर / ९ ०० / २०२२ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) मधील तरतुदींनुसार नाशिक जिल्ह्याची 
सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली 
असून , ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अंमलात आलेली आहे ; आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे हरसूल , तालुका 
त्र्यंबकेश्वर , जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर २३५/१ पै . , २३६ व २३७ मधील एकूण ११.२३ हेक्टर क्षेत्र ( यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” 
असे संबोधले आहे ) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . 
४ ९ / १५ / नवि -१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने “ प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम ( २ ) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन “ शेती विभागातून " वगळून खालील 
अटींच्या अधीन राहून “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “ प्रस्ताव छाननी समिती " चे मत झाले आहे ; 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 

( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 
( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 

( ४ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा , सांडपाणी व्यवस्था , घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 
यांकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 


( ५ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 
जमिनींचे विकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्यात . 


( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच 
विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 
पडताळणी करण्यात यावी . 


( ७ ) 


सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही . फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 
अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ‘ ना - हरकत दाखला ’ 
घेणे आवश्यक राहील . 


( ९ ) जागेत बांधकाम करणेपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे , तसेच त्यांच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक राहील 

; 

( १० ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 


( अ ) 

( ब ) 

( क ) 


तक्ता 

अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 


अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 
( ११ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 
भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही . 

एकूणच्या २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूणच्या ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूणच्या ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूणच्या ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
एकूणच्या १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) 


( १२ ) जास्त तीव्र उताराखालील ( १ : ५ पेक्षा जास्त उताराखालील ) व बांधकाम योग्य नसलेल्या क्षेत्रामध्ये कोणत्याही स्वरूपाचे विकसन 
अनुज्ञेय होणार नाही . त्याचप्रमाणे प्रस्तावाखालील जागेचे विकसन करताना क्षेत्रांतर्गत जागेची नैसर्गिक भूपृष्ठीय रचना , कंटूर 
याबाबी विचारात घेऊन अभिन्यासाची व त्या अंतर्गत रस्त्यांची आखणी नियोजित करणे आवश्यक राहील . 


6 


( १३ ) प्रस्तावात समाविष्ट काही क्षेत्र हे गट नंबर २३५/१ चे असून तथापि , सादर करण्यात आलेला ७/१२ उताऱ्यावरील तपशिलात 
गट नंबर २३५ असे नमूद आहे . सदर बाब विचारात घेता गट नंबर २३५/१ चा तपशील असणारा अद्यावत ७/१२ उतारा 
कलम २० ( ४ ) ची कार्यवाही करणेपूर्वी सादर करणे आवश्यक आहे . 


( १४ ) संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचे दिनांक ६ एप्रिल २०२२ रोजीच्या पत्रात नमूद अटी अर्जदार यांना बंधनकारक 
राहतील . 


( १५ ) प्रस्तुत प्रकरणी छाननी समिती सदस्यांपैकी , जिल्हाधिकारी , नाशिक तसेच संबंधित जलसंपदा विभागाकडील अभिप्राय अद्याप अप्राप्त 
असल्याने , संबंधित सदस्यांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर व त्यातील अटींच्या अधीन राहून कलम २० ( ४ ) अन्वये अधिसूचना निर्गत 
करणेबाबत समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी , शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ , पोट - कलम ( १ ) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र . क्र . ४ ९ / १५ / 
नवि -१३ , दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० ( २ ) , २० ( ३ ) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत 


आणि त्याअर्थी , याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३ ) अन्वये सहसंचालक , 
नगररचना , नाशिक विभाग , नाशिक उक्त प्रादेशिक योजनेत उक्त फेरबदल करण्याचा हेतू या सूचनेद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलांच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरूपात मागविण्यात येत आहेत . 


हरकती / सूचना सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , दुसरा मजला , जिल्हा कृषी औद्योगिक सहकारी संघ लिमिटेड , नाशिक , 
एन . डी . सी . सी . बँकेच्या शेजारी , द्वारका चौक , नाशिक यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात . उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे कार्यालयांत कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे . प्रस्तुत फेरबदलाबाबत विहित मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या सूचना / 
हरकतींवर सुनावणी देण्यासाठी व त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांना 
“ अधिकारी ” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे . “ अधिकारी ” यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य सचिव यांचेकडे 

66 

सादर करावा . 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


नाशिक , २८ जून २०२२ . 


- 


सुलेखा वैजापूरकर , 
सदस्य सचिव , 

प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


( 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

PROPOSAL SCRUTINY COMMITTEE AND 

JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , NASHIK DIVISION , NASHIK 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

Notice 

No. NKDN / P.S.C. / R.P . Nashik / Section 20 ( 3 ) / Mouje Harsul , taluka Trimbakeshwar / Gat No. 235/1 ( Pt . ) 
and Others / 900 / 2022.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik 
district on 21st June 2013 ( hereinafter referred to as " the said Regional Plan " ) under the provisions of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as " the said Act " ) and has 
came into force with effect from 16th September 2013 , and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 11.23 Hectares bearing Gat Nos . 235/1 ( Pt . ) , 236 , 237 of Mouje Harsul , taluka 
Trimbakeshwar , district Nashik ( hereinafter referred to as " the said land ” ) is included in " Agriculture 
Zone ; " 


and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 ( hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act , regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act , for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee ; ' 


and whereas , the " Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that , the said land shall be deleted from " Agriculture Zone " and proposed to be included 
in " Residential Zone , " and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan ( hereinafter referred 
to as " the said Modification " ) in accordance with the provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said 
Act , subject to the following conditions. 

( 1 ) 


( 3 ) 

( 4 ) 


It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 
dated 4th January 2016 . 


( 2 ) 

It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 
Resolution and Annexure with it . 


While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 

Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide Water 
Supply , Waste Water Treatment , Solid Waste Disposal / Management while developing the 
said land and after development of the said land at his own cost . 


( 5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 
Solar Energy while developing the said land . 


( 6 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare , while developing the 
land and Plot Holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot . This shall be verified at the 
time of final sanction to development . 


( 7 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 
responsible regarding any issue about ownership of the said land . 


( 8 ) 

It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 
development of the said land . 


( 9 ) 

It shall be binding to obtain permission from Public Works Department before construction in 
the said land and to follow their conditions . 

( 10 ) It shall be binding to sale layout Plots / Flats of the said land as per table given below . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

W 


Table 

Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction of final layout 


( b ) After approximate 40 per cent 

( d ) 

development of basic infrastructure . 
( c ) After approximate 60 per cent 
development of basic infrastructure . 
After approximate 80 per cent 
development of basic infrastructure . 
After approximate 100 per cent 
development of basic infrastructure . 

( e ) 


९ 


Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


( 11 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 
issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ; 


( 12 ) No Development will be permissible in the land having steep slope more than 1 : 5 and in land 
which is not suitable for construction . The development of land regarding the internal roads is to 
be done according to natural Geography of the land contour . 


( 13 ) As per measurement plan , land under Gat No. 235/1 is included in the proposal and whereas 
the relevant 7/12 extract mentions Gat No. 235 it is necessary to submit updated 7/12 extract of 
Gat No. 235/1 before the Publication of Notification under Section 20 ( 4 ) . 


Nashik , 28th June 2022 . 


( 14 ) Conditions mentioned in the letter , dated 6th April 2022 of Director Town Planning , Maharashtra 
State , Pune are binding to the Applicant . 


( 15 ) As reports from Proposal Scrutiny Committee Members viz . Collector , Nashik and respective 
Office of Water Resources Department are awaited , the Section 20 ( 4 ) Notification shall be 
published only after the receipt of the report and with due consideration of the terms and 
conditions if any mentioned therein . 


and whereas , as per the provision of sub - section ( 1 ) of Section 151 of the said Act , Government vide 
Notification No. TPS - 1815 / CR - 49 / 15 / UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under 
Sections 20 ( 2 ) , 20 ( 3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning . 


Now , therefore , in exercise of the powers delegated by the Government in this regard , as per Section 
20 ( 3 ) of the said Act , the Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik by this Notice declares 
intention to make the said modification in the said Regional Plan and for the proposed said Modification 
invites suggestions / objections from the public in writing within 30 days from the date of Publication of this 
Notice in the Maharashtra Government Gazette . 


The suggestions / objections shall be addressed to the Assistant Director of Town Planning , Nashik 
Branch , 2nd Floor , Zilla Krushi Audyogik Sahakari Sangh Ltd. , Nashik , near NDCC Bank , Dwarka Chowk , 
Nashik . The Plan showing the proposed said Modification is kept open for inspection to the public during 
Office hours in their Office . Regarding the proposed said Modification , Assistant Director of Town Planning , 
Nashik Branch , Nashik is appointed as the " Officer " to hear the suggestions / objections received within 
the stipulated period and after following legal procedure , the " Officer " shall submit the Report thereon to 
the Member Secretary . 

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


SULEKHA VAIJAPURKAR , 
Member Secretary , 

Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning , 
Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 

जिल्हा धुळे 

क्रमांक एसआर -१२ / २०१ ९ . - ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , धुळे यांनी खालील परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
दिनांक १० मार्च २०२२ रोजी प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 

८८ 

" 

एक ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसूची 


१० 


66 

" 

दोन ” मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 

प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे 
यांचेकडील सदर प्राथमिक अधिसूचनेवर एकही हरकत प्राप्त झालेली 
नाही . त्याबाबतचा अहवाल उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये समुचित 
शासन तथा जिल्हाधिकारी , धुळे यांना सादर केलेला आहे ; 


सदर अहवाल विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री 
पटली आहे ; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट 
कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन 
क्रमांक १ , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


सदर जमिनींचे नकाशे व अन्य अभिलेख कार्यालयीन वेळेत 
उपजिल्हाधिकारी , भूसंपादन क्रमांक १ , धुळे यांच्या कार्यालयात पाहणीसाठी 
उपलब्ध राहतील . 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे लोणकुटे , धनुर , दापुरी 

गट नंबर 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


१ 


३३ / १ - अ 


३२/१ 


एकूण 


लागवडी 

लायक क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


O ४४ 


० ३७ 


धुळे , ३० जून २०२२ . 


०८१ 


- 


पोट 

खराबा क्षेत्र 


३ 

हे . आर 


अनुसूची तीन 


- 


00 


0 00 


00 


एकूण 
क्षेत्र 


२० 


हे . आर 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : सोनवद मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , जिल्हा 
धुळे . 


० ४४ 


० ३७ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : सोनवद मध्यम प्रकल्प , तालुका शिंदखेडा , 
सोनवद प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी मौजे लोणकुटे , धनुर , दापुरी , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


०८१ 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने पुनर्वसाहत 
क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : सदर प्रकल्पाच्या 
कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार 
नसल्याने पुनर्वसन व पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे . 


जलज शर्मा , 
जिल्हाधिकारी , धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका मुक्ताईनगर , मौजे माळेगाव 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर - ११३/२०२० - ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) च्या कलम ११ , पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / स्वीय / वतउसियो / एसआर / ११३ / २०२० , दिनांक २८ मार्च 
२०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक " मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

66 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 
; 

" 


66 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 
भाग , भुसावळ यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


१ 


११५/१ 

१४४/१ 


१६६ - अ 
१६६ - ब / १ - ब 

१६६ - ब / ३ / १ 


एकूण 


संपादित करावयाचे क्षेत्र 

( अंदाजित ) 


२ 

हे . आर 

० ५० 
३६० 


० ८६ 


१ १७ 


१ ४१ 


जळगाव , १ जुलै २०२२ . 


७ ५४ 


११ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना - ओझरखेडा 
धरणाच्या साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : उपसा सिंचन योजना . 


समाजाला होणारे लाभ : हतनूर जलाशयातून उपसा प्रणालीद्वारे 
ओझरखेडा धरणात पाणीसाठा करण्यात आला असून सदर पाण्याचा 
१६ ९ ४८ हेक्टर क्षेत्र सिंचन निर्मिती करण्यासाठी वापर करण्यात 
येणार आहे . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : प्रस्तावित भूसंपादन क्षेत्रामध्ये फक्त 
शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नाही . सबब पुनर्वसाहत 
क्षेत्राबाबतचा तपशील " निरंक " आहे . 


अनुसूची - चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : प्रस्तावित भूसंपादन 
क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नाही . 
सबब पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 


टीप : उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 
भाग , भुसावळ , मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , प्रभाकर हॉलसमोर , 
जळगाव रोड , भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 

जिल्हा जळगाव , तालुका मुक्ताईनगर , मौजे हरताळे 
संपादित करावयाचे क्षेत्र 

( अंदाजित ) 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 

कलम १ ९ नुसार अधिसूचना . 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / एसआर -१११ / २०२० . - ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) च्या कलम ११ , पोट - कलम ( १ ) 
द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / स्वीय / वतउसियो / एसआर / १११ / २०२० , दिनांक २८ मार्च 
२०२२ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक " मध्ये 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनींचा , अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 

66 


आणि ज्याअर्थी , जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने , कलम १५ 
च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास ) , 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या 
तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


66 


" 

आणि ज्याअर्थी , अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 


केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे 

" 

; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 
भाग , भुसावळ यांस पदनिर्देशित करीत आहेत . 


भूमापन क्रमांक / 
गट नंबर 


१ 


३२३ 

३२८/१ 

३२८/२ 

२६८/१ 

एकूण 


.. 


२ 
हे , आर 

१ ८५७५ 

१३ 

१३ 

०८८ 


० 


२ ९९ ७५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नाव : वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजना - ओझरखेडा 
धरणाच्या साठवण तलावाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी संपादित करणेबाबत . 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : उपसा सिंचन योजना . 


समाजाला होणारे लाभ : हतनूर जलाशयातून उपसा प्रणालीद्वारे 
ओझरखेडा धरणात पाणीसाठा करण्यात आला असून सदर पाण्याचा 
१६ ९ ४८ हेक्टर क्षेत्र सिंचन निर्मिती करण्यासाठी वापर करण्यात 
येणार आहे . 


जळगाव , १ जुलै २०२२ . 


अनुसूची- तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन : प्रस्तावित भूसंपादन क्षेत्रामध्ये फक्त 
शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नाही . सबब पुनर्वसाहत 
क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश : प्रस्तावित भूसंपादन 
क्षेत्रामध्ये फक्त शेतजमीन येत असून गावठाण विस्थापित होत नाही . 
सबब पुनर्वसाहत क्षेत्राबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 


टीप : उक्त जमिनींच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ 
भाग , भुसावळ , मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत , प्रभाकर हॉलसमोर , 
जळगाव रोड , भुसावळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येऊ शकेल . 


अभिजीत राऊत , 
जिल्हाधिकारी , जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

- 


सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -२३ / सन २०२२. - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट " एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
ļ 


" 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट " तीन ” 
मध्ये दिलेली आहेत 
; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
“ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट " पाच " मध्ये दिलेला आहे : 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


१३ 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज केल्यावर 
जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून , अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे मौजे दिवाणमळा , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे - जामफळ 
कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे पंप हाऊस क्रमांक ५ च्या 
पोहोच रस्त्यासाठी . 


टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


२ - ब / १ / १ 


परिशिष्ट - १ 
जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे दिवाणमळा 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


लागवडी 

लायक 


हे , 


२ 


आर 


पोट 

खराबा 

क्षेत्र 


३ 

हे , आर 


एकूण 

क्षेत्र 


००० 


४ 

हे . आर 

१०० 


१ 00 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 
प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे दिवाणमळा , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे पंप 
हाऊस क्रमांक ५ च्या पोहोच रस्त्यासाठी . 


१४ 


परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या प्रस्तावित कामामुळे 
एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने 
विस्थापनाबाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १०- क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प " या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 


परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
तृप्ती धोडमिसे , 

भा.प्र.से. , 
सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी . 
धुळे भाग , धुळे . 


धुळे , २ ९ जून २०२२ . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

I 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर- ०१ / सन २०२० ( अतिरिक्त ) - 
ज्याअर्थी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / 
२०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे 


असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट - दोनमध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट “ तीन ” 
मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
“ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम " असा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - ३ 

करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापना 
बाबतचा तपशील “ निरंक ” आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे , मौजे सोनगीर , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे - जामफळ 
कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत जामफळ धरणाच्या पायासाठी व 
बुडीत क्षेत्रासाठी . 


टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी झालेली नसल्याने संपादन 
क्षेत्रात कमी - जास्त बदल होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


१०० / २ - अ 

१०० / २ - ब 


परिशिष्ट - १ 

जमिनींचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे सोनगीर 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


एकूण 


लागवडी 

लायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 

१ ६६ 

१५८ 


पोट 

खराबा 

क्षेत्र 


३ 

हे . आर 


O 00 


० ४ ९ 


एकूण 


० ४ ९ 


४ 

हे . आर 

१ ६६ 


३ २४ 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


२०७ 


३ ७३ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे सोनगीर , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत जामफळ धरणाच्या 
पायासाठी व बुडीत क्षेत्रासाठी . 


धुळे , १० 


मे 


२०२२ . 


१५ 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से .. 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -२४ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे : 


" 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट " तीन " 
मध्ये दिलेली आहेत 

; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
“ चार ” मध्ये दिलेला आहे 
; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


- 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन . - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे मौजे वेल्हाणे ( कुं . ) , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे 
जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बुडीत क्षेत्रासाठी . 
टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


परिशिष्ट - १ 
जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे वेल्हाणे ( कुं . ) 

संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


४५५/१/२ 


लागवडी 

लायक 

क्षेत्र 

२ 

आर 


34 


पोट 

खराबा 

क्षेत्र 


O 


.24 


३ 
आर 

१० 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

० ९ ० 


८० 

परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मोजे वेल्हाणे ( कुं . ) , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत बुडीत 
क्षेत्रासाठी . 


परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापना 
बाबतचा तपशील “ निरंक " आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
- 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट “ तीन ” 
मध्ये दिलेली आहेत 
; 

३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 
परिशिष्ट - ५ 


प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
तृप्ती धोडमिसे , 

भा.प्र.से .. 
सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी . 
धुळे भाग , धुळे . 


धुळे , २ ९ जून २०२२ . 


अधिसूचना 


जिल्हा धुळे 

- 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -२२ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा 
निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१७ 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
“ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे ; 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही 
; 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल : 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 


ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे मौजे पिंपरी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे - जामफळ 
कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे पंप हाऊस क्रमांक ४ - अ 
व ४ - ब साठी . 


टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


१८ 


गट नंबर 


१ 


१०३/१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - १ 

- 

अधिसूचना 

जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे पिंपरी 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 


धुळे , २ ९ जून २०२२ . 


लागवडी 

लायक 

क्षेत्र 


२ 

हे . आर 


१०४ 

परिशिष्ट - २ 


पोट 

खराबा 

क्षेत्र 


३ 

हे , आर 

० ९ ६ 


एकूण 
क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

२०० 


20 


सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 
प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे . 

प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे पिंपरी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे पंप 
हाऊस क्रमांक ४ - अ व ४ - ब साठी . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापना 
बाबतचा तपशील “ निरंक ” आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० - क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ' या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 
तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 
सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / कावि / एसआर -२५ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण -११ / २०१४ / प्र . क्र . ७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त 
अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झ - अ ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील १०,००० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या 
संबंधात , अशा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
धुळे जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “ एक ” 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे ज्यांचा 
निर्देश “ उक्त जमिनी ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” 
असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहेत अथवा त्यांची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण 
परिशिष्ट “ दोन ” मध्ये दिलेले आहे आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींनुसार याद्वारे असे 
अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनींची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , परिशिष्ट “ तीन ” 
मध्ये दिलेली आहेत ; 


आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश परिशिष्ट 
“ चार ” मध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
परिशिष्ट “ पाच ” मध्ये दिलेला आहे : 


त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४ ) नुसार कोणतीही व्यक्ती 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण - चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त 
जमिनींचा अथवा त्यांच्या भागांचा कोणताही व्यवहार करणार नाही 
किंवा उक्त जमिनींवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट - २ 

परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्याच्या भागांच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून , अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल ; 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 

प्रकल्पाचे नाव : सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , 
तालुका धुळे , जिल्हा धुळे , 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदींचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) 
अनुसार , जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) 
नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा 
करण्यात आला आहे ) याच्या नियम १० च्या उप - नियम ( 3 ) द्वारे 
विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती 
घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचेदेखील घोषित करण्यात 
येत आहे ; 


सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तींस आपल्या लेखी 
हरकती नोंदवावयाच्या आहेत , त्या अधिसूचना प्रसिद्ध दिनांकापासून 
६० दिवसांच्या आत सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 


त्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या अंतर्गत नियम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी सहायक जिल्हाधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी , धुळे भाग , धुळे यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

ज्यासाठी जमीन संपादन करावयाची आहे ते प्रयोजन - 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजना , तालुका धुळे , जिल्हा 
धुळे मौजे पिंपरी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे सुलवाडे - जामफळ 
कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे पंप हाऊस क्रमांक ४ - अ 
व ४ - ब च्या पोहोच रस्त्यासाठी . 


टीप : सदर प्रकरणात संयुक्त मोजणी प्रलंबित असल्याने संयुक्त 
मोजणीची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर संपादन क्षेत्रात कमी - जास्त बदल 
होऊ शकतो . 


गट नंबर 


१ 


९ ६ 

९ ७ 

९ ८ 

१०३ 


जिल्हा धुळे , तालुका धुळे , मौजे पिंपरी 


एकूण 


परिशिष्ट - १ 
जमिनीचा तपशील 


: 


संपादन करावयाचे अंदाजित क्षेत्र 

लागवडी 

लायक 

क्षेत्र 
२ 

हे . आर 

० १८ 

O ०४५ 

१८ 

० ३० 

० ७० 


पोट 

खराबा 

क्षेत्र 

३ 

आर 


है 


O 


00 


O ०० 


O 00 


० ०० 


O 00 


एकूण 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

O १८ 

० ०४५ 

१८ 

O ३० 


O 


० ७० 


१ ९ 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजे पिंपरी , तालुका धुळे , जिल्हा धुळे 
सुलवाडे - जामफळ - कनोली उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत शेवगे पंप 
हाऊस क्रमांक ४ अ व ४ ब च्या पोहोच रस्त्यासाठी . 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबतचा तपशील : सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही 
व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापना 
बाबतचा तपशील “ निरंक ” आहे . 

परिशिष्ट - ४ 

सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , दिनांक २६ एप्रिल २०१८ मध्ये प्रसिद्ध 
झालेल्या भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा ) 
अधिनियम , २०१८ चे कलम १० - क नुसार राज्य शासनास , लोकहितास्तव , 
राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे या अधिनियमाच्या प्रकरण २ व प्रकरण 
३ यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून ( ख ) सिंचन व विद्युतीकरण 
यांच्यासह ग्रामीण पायाभूत सुविधा प्रकल्पास सूट देता येईल . सदर 
प्रस्ताव कलम १० क ( ख ) “ सिंचन व विद्युतीकरण यांच्यासह ग्रामीण 
पायाभूत सुविधा प्रकल्प ” या व्याख्येमध्ये बसत असल्याने सदर प्रकरणी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करणेत आलेला नाही . 

परिशिष्ट - ५ 

प्रशासकीय नियुक्तीचा तपशील 

प्रस्तुत प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 


धुळे , २ ९ जून २०२२ . 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा 


उपविभागीय अधिकारी , 

धुळे भाग , धुळे , 


२० 


घोषणापत्र 

क्रमांक भूसंपादन / सुजाकियो / कावि- १३२ / सन २०२२. - महाराष्ट्र राज्यात सेवा व सुविधा ( विद्युत तारमार्ग वगळता ) देण्यासाठी भूमिगत 
नळमार्ग टाकण्याकरिता आणि भूमिगत वाहिन्या बांधण्याकरिता जमिनीमधील वापर हक्काचे संपादन करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित व 
तद्नुषंगिक बाबींसाठी तरतूद करण्याकरिता सन २०१८ चा महाराष्ट्र अधिनियम , क्रमांक ४ ९ मधील पोट - कलम ४ ( १ ) मधील भूमिगत नळमार्ग 
टाकण्यासाठी / भूमिगत वाहिन्या उभारण्यासाठी जमिनीमधील वापर हक्क संपादित करण्यासाठी अधिनियमानुसार खालील गावातील गटनिहाय 
क्षेत्र हे अंतिमरित्या संपादन झाले आहे असे घोषित करण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट 
खातेदाराचे नाव 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


४ 


गाव 


२ 


बाळापूर 

बाळापूर 


बाळापूर 


बाळापूर 


गट 

नंबर 

३ 


९ ६ 

९ ७ 


९ ८ 


९९ 


उपगट 

क्रमांक 

४ 


९ ६ / १ - अ 

९ ७ / १ 

९ ७ / २ 

९ ७ / ३ 

९ ७ / ४ 

९ ७ / ५ 

९ ८ / १ 


९ ८ / २ 


९ ८ / ३ 


९ ८ / ४ - अ 

९ ८ / ४ - क 

९ ८ / ४ - ब / १ 

९ ८ / ४ - ब / २ 


९ ८ / ४ - ब 

९ १ / १ 

९९ / २ 


५ 


मौजे बाळापूर 

पुंडलिक परबत बागुल 

उज्वला संदिप महाले 

उज्वला संदिप महाले 

उज्वला संदिप महाले 

उज्वला संदिप महाले 

उज्वला संदिप महाले 

( अ.पा.क. आई ) जैबुभीसा शेख इसा बागवान , 
फकीरा महंमद शे . इसा 


तुकाराम नथ्थू पाटील 

नवसराबाई तुकाराम पाटील 

बाजीराव नथ्थू पाटील 
खुशाल तुकाराम पाटील 

शब्बीर हाजी इमाम बागवान 

रफीक हाजी इमाम बागवान 

रकीयाबी इसाक बागवान 

रजियाबी रज्जाक बागवान 

अजुमर्द अजीज बागवान व इतर -३ 

नासिर बेग हाजी मजिद बेग मिर्झा 

शेख रफिक शेख छोटू 

आलिया सरोश अन्सारी 

मिकाईल सरोश अन्सारी ( अ.पा. क . आई ) 
उममे रुमान सरोश अन्सारी ( अ . पा . क . आई ) 
रुकय्या सरोश अन्सारी ( अ.पा.क. आई ) 

मोबीन सुपडू पिंजारी 

नारायण निंबाजी खताळ 

प्रमिलाबाई नारायण खताळ 


एकूण .. 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे , आर 


O ४७ 


O 


O 


O 


O 


O ११ 


१० 

१० 


००८ 


१० 

१० 


० ४८ 


००८ 


० 


०८ 

२४ 

O ०७ 


O 


O 


०७ 


O ०७ 


६० 


२ ८३ 


शेरा 


७ 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


गाव 


२ 


वडजाई 


वडजाई 


वडजाई 


पिंपरी 


गट 
नंबर 

३ 


४० 


३ ९ 


३८ 


उपगट 

क्रमांक 


४०/१ 


४ 


४०/२ 


३ ९ / १ 

३ ९ / २ 

३ ९ / ३ 

३८ / १ - अ 

३८ / १ - ब 

३८/२ 

३८/३ 


१०३ १०३/१ 


खातेदाराचे नाव 


मौजे वडजाई 

अकिला बानो मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 

अबल कलम मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 
जमिलाबी बिंते मोहम्मद सिद्दीक 
मोमेना बी बितेम सिद्दीक 

मोहम्मद अय्युब मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 
मोहम्मद शफिक मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 
सबिहा बानो मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 

समिना बानो मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 

सामिउल्ला मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 
सावरा बिते म सिद्दीक 


हकीमुन्नीसा मोहम्मद सिद्दीक अन्सारी 

मरियम बी रफीक अन्सारी 

मोहम्मद हनीफ रफीक अन्सारी 

खुदैजा बानो रफीक अन्सारी 

अब्दुल हमीद मोहम्मद रफीक अन्सारी 

अन्सारी अब्दुल मोहम्मद रफीक अन्सारी 

सईद अहंमद मोहम्मद रफीक अन्सारी 
विश्वनाथ पोपट सोनवणे 

भागीरथीबाई पोपट सोनवणे अ . पा . क . 

शिवदास भगा चौधरी 

भास्कर देविदास चौधरी 

गजानन रामदास चौधरी 

सजन रामचंद्र मोरे 

सुकराम देवचंद मोरे 

सजन रामचंद्र मोरे 

सुकराम देवचंद मोरे 


मौजे पिंपरी 

वेणूबाई वेलाजी वाघमारे 

राजेंद्र वेलाजी वाघमारे 

किशोर वेलाजी वाघमारे 

आनंद वेलाजी वाघमारे 

रेखाबाई वेलाजी वाघमारे 


एकूण .. 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे , आर 


O ४१४ 


O 


२६४ 

२६४ 

O २६४ 


० 


४१४ 


O ० ९९ 

० ९९ 

० ९९ 

० ९९ 

२०१६ 


O 


O 


०१७२ 


शेरा 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


७ 


२१ 


प्रस्तावित बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे मार्गासाठी 
लागणारे क्षेत्र वगळून 
खाजगी . 


२२ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


गाव 


२ 


पिंपरी 


गट 
नंबर 

३ 


१०३ 


उपगट 

क्रमांक 


४ 


१०३/२ 

१०३/३ 

१०३/४ 

१०३/५ 


१०३/६ 

१०३/७ 


१०३/८ 

१०३ / ९ 

१०३/१० 


१०३ / ११ - अ 

१०३ / ११ - ब 


१०३/१२ 


१०३/१३ 

१०३/१४ 

१०३/१५ 

१०३/१६ 


१०३/१७ 

१०३/१८ 

१०३ / १ ९ 


खातेदाराचे नाव 


मौजे पिंपरी -- चालू 


मनोज विनायक ठाकुर 

रमा विनोद अग्रवाल 

पांडु कोडु भिल ( आदिवासी ) 

लतिका जगन्नाथ शुक्ल 

जयेश जगन्नाथ शुक्ल 

दिनेश जगन्नाथ शुक्ल 

लताबाई पितांबर सैंदाणे 

सुमनबाई रमेश सरदार 

हर्षल रमेश सरदार 

भूषण रमेश सरदार 

निर्मला समाधान अहिरे 

वैशाली सुभाष अहिरे 
चेतन साहेबराव अहिरे 
रतना लालाजी अहिरे 


लक्ष्मीबाई मोहन सरदार 

चंद्रकांत मोहन सरदार 

कोकीळा मोहन सरदार 

भारती दिनेश जाधव 


गिरीश प्रभुदयाल अग्रवाल 

प्रमीलाबाई परशराम सपकाळे 


पंकज जनार्दन जांभळे 

दिपक पोपटराव महाजन 

फारुक अहमद मेहमुद हुसेन सैय्यद 

शेख अनिस शेख गुलाब 


मोहम्मद नसिर शेख साजिद 

जाविद हाजी मोहमद शाबान अन्सारी 

शेख रशीद शेख मुखतार 

हारुण युसुफ शिकलीकर 

सोनु नागो ठाकरे 

रमेशचंद्र श्रीकिसन मुंदडा 

पियुष प्रकाश मुंदडा 

प्रकाश किशोर मुंदडा 

अमित प्रदिप मुंदडा 

प्रदिपकुमार रमेशचंद्र मुंदडा 


प्रसाद किशोर मुंदडा 

प्रकाशकुमार रमेशचंद्र मुंदडा 


एकूण .. 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


0 ०१७२ 

०१७२ 

०१७२ 

०१७२ 


O 


O 


० ०१७२ 

०१७२ 


० 


O 


० 


O 


O 


O 


६ 

हे . आर 


० ०१७२ 


O 


०१७२ 

०१७२ 

०१७२ 

०१७२ 

०१७२ 


०१७२ 

O ०१७२ 

० ०१७२ 

० ०१६० 


o 


०१६० 

०१६० 

०१६० 

३४ 


शेरा 


७ 


प्रस्तावित बोरविहीर ते 
नरडाणा रेल्वे मार्गासाठी 

लागणारे क्षेत्र वगळून 

खाजगी . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


धुळे 


धुळे 


धुळे 

धुळे 


धुळे 


धुळे 

धुळे 


धुळे 


धुळे 


धुळे 


धुळे 


गाव 


२ 


गट 
नंबर 

३ 


२२८ 


२२ ९ २२ ९ / २ - अ 

२२ ९ / २- ब 

२२८/१ 

२२८/२ 

२३०/१ 

२१२/१ 

२१२/२ 

२० ९ / ४ 

२० ९ / ५ 

२११ / २ - ब / २ 

२३४ / १ - अ 

२३४ / १ - ब 

२३४/२/२ 


२३० 


२१२ 


२० ९ 


२११ 


२३४ 


२४२ 


उपगट 

क्रमांक 


२४२ / इ 

२४२/३/१ 

२३५/४/१/२ 

२३५ / ४ - ब 

२३५ / ८ / पै . 

२४१ २४१ / २ - क / २ 

२४१ - अ / १ 
२४१ - क 
२४१ - ब 

२४० / १ - ब / १ 


२३५ 


४ 


२४० 


२४०/४ 

२४० - ड 

२४० - ड / १ 


खातेदाराचे नाव 


मौजे धुळे 

संतोष सहादु खैरनार 

सरला संतोष माळी - खैरनार 

गंगाधर लोटन माळी व मधुकर लोटन माळी 

गंगाधर लोटन माळी 


आप्पा हिंमतराव महाजन व इतर -४ 

रोहिदास महादु चौधरी व इतर ३ 

वाल्मीक रामदास चौधरी व इतर ३ 


रोहिदास महादु चौधरी 

रोहिदास महादु चौधरी व इतर -३ 

दिलीप महादु चौधरी 

विद्याधर शंकरराव जोशी 


मोहन कन्हैयालाल चित्ते 

सतिश श्रीराम बोठरे , 

राजेंद्र पुंडलिक माळी व इतर ६ 

रघुनाथ भादु माळी व इतर १७ 

रघुनाथ भादु माळी व इतर १८ 

किरण आत्माराम बडगुजर 

किशोर आत्माराम बडगुजर व इतर -२ 

हनुमंत दामु वाडीले 

मंजुषा गोटू माकडे 

रघुनाथ भादु खैरनार व इतर ६ 

- 

रघुनाथ भादु खैरनार व इतर -६ 

रघुनाथ भादु खैरनार व इतर -६ 

आवडाबाई ऊर्फ सिताबाई 

भिका माळी व इतर -६ . 

आधार सुकलाल माळी 

आधार सुकलाल माळी 

लताबाई शिवराम आढावे 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे . आर 


O ०७५ 


O 


O 


O 


O 


O 


O 


१५२ 


O 


४५ ९ 

२१४ 


० 


१७५ 


१०५ 


O १२६ 


२०८ 


O १२६ 


४५० 


१७२ 


० ९ २ 

१०५ 

० ९ १ 


१०५ 


O २०० 


O ०५३ 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 


O ०३४ खाजगी 


शेरा 


७ 


२३ 


२४ 


अ . क्र . 


१ 


१२ 


१३ 

१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


२० 


२१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


२२ 


धुळे 


धुळे 

धुळे 


धुळे 


धुळे 


१ ९ धुळे 

धुळे 


धुळे 


धुळे 


धुळे 


धुळे 


गाव 


२ 


गट 
नंबर 

३ 


२३७ 


२३ ९ 

२३८ 


२५ ९ 


२६० 


२६१ 


२६२ 


२६४ 


२६५ 


२६७ 


२६८ 


उपगट 

क्रमांक 


२३७/१ 

२३७/२ 

२३७ / ९ 

२३७/१० 

२३७/१३ 

२३ ९ - ब / १ 

२३८/१ 

२३८ / २ - अ 

२३८/३ 

२५ ९ 


२६० 


२६१ 


२६२ - अ 


४ 


२६२ - क 


२६२ - ब 


२६४ 


२६५ 


२६७ 


२६८ - अ 


२६८- क 


२६८ - ड 


२६८ - ब 


खातेदाराचे नाव 


मौजे धुळे-- चालू 

सुधाकर शंकर जाधव व इतर १ 


सुधाकर शंकर जाधव व इतर १ 

भटाबाई वाल्मिक माळी व इतर- ५ 

गौरव लोटन महाजन 

अविनाश वाल्मिक व इतर ४ 

हेमलाल दिगंबर देवरे 


अशोक बाबुराव माळी व इतर -१३ 

हेमलाल दिगंबर व इतर १४ 

हेमलाल दिगंबर देवरे 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे . आर 


१२ ९ 

० २३४ 

११६ 

११६ 

१२४ 

२६ ९ 

O ०३४ 

० १०३ 


O 


O 


O 


० 


O 


O ०६ ९ 

O २२१ 


० 


O ५२८ 


O १५ ९ 


४४१ 


O १५ ९ 


१ ०१४ 


१ 


O २१७ 


O 


१५ ९ 


O 


०८६ 


१३७ 


१३७ 


१३७ 


१३७ 


शेरा 


७ 


खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

खाजगी 

कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


अ . क्र . 


१ 


२३ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट -- चालू 


धुळे 


धुळे 


२५ धुळे 


गाव 


२ 


धुळे , २ ९ जून २०२२ . 


गट 
नंबर 

३ 


३०१ 


शिरपूर , १७ जून २०२२ . 


३०२ 


उपगट 

क्रमांक 


४ 


३०१ - अ 


३०१ - ब 


३०२ - अ 


३०२ क 


३०२ - ब 


६३८ ६३८ 


खातेदाराचे नाव 


मौजे धुळे -- चालू 

म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे . 


म . फुले कृषी विद्यापीठ राहुरीचे 
कृषी महाविद्यालय , धुळे , 


परिशिष्ट - १ 
जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे गोराणे 


एकूण .. 


वापर हक्काचे 
संपादित क्षेत्र 


६ 

हे . आर 


O ३०० 


० ३०० 


O २६२ 


० 


२६२ 


२६२ 


O ५५५ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 
शुद्धीपत्रक 


११ ६७२ 


शेरा 


७ 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 

सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


कृषी महाविद्यालय 
सरकारी . 


तृप्ती धोडमिसे , 
भा.प्र.से. , 

सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , 
धुळे भाग , धुळे . 


जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसंपादन / एसआर -१८ / २०२२ / दुरुस्ती . - उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , शिरपूर यांचेकडील अधिसूचना 
क्रमांक एसआर -१८ / २०२० , दिनांक २ जून २०२२ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग - एक , नाशिक विभागीय पुरवणी , दिनांक १६ जून 
२०२२ रोजी अधिसूचना व परिशिष्ट १ ते ५ प्रसिद्ध झालेले आहे . त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती करण्यात येत आहे . 

या ऐवजी 

असे वाचावे 


२५ 


परिशिष्ट - १ 

जमिनीचा तपशील 

जिल्हा धुळे , तालुका शिंदखेडा , मौजे नरडाणा 


प्रमोद भामरे , 

उपविभागीय अधिकारी तथा , 

भूसंपादन अधिकारी , शिरपूर भाग , 

शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

आयुक्त , महानगरपालिका यांजकडून 

अहमदनगर महानगरपालिका , अहमदनगर 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १ ९ ६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये फेरबदल प्रस्ताव 

क्रमांक नरवि / १२८१ / कलम ३७ / सन २०२२. - अहमदनगर शहराच्या वाढीव हद्दीची मंजूर विकास योजना शासनाने ४ एप्रिल २०१२ रोजीच्या 
निर्णयान्वये मंजूर केलेली असून , वगळलेल्या भागाची विकास योजना ४ जुलै २०१६ रोजी मंजूर केलेली आहे . 


अहमदनगर शहराच्या उक्त नमूद मौजे नालेगाव सर्व्हे नंबर २२० , २२१ पै . मधील जमिनीमध्ये मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक 
२ ९ ७ व आरक्षण क्रमांक २ ९ ५ मधील MUNICIPAL PURPOSE हे आरक्षण दर्शविलेले असून सदर आरक्षणाचे नामाभिधान बदलून अनुक्रमे 
" सांस्कृतिक केंद्र " व " विद्यार्थी वसतिगृह व गोवंश संवर्धनासाठी " असे करणेसाठी मा . महासभेने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ मधील कलम ३७ अन्वये फेरबदलाची कार्यवाही करणेबाबत मंजुरी दिलेली आहे . 


उक्त फेरबदलाच्या प्रस्तावास मा महासभेने प्रस्ताव क्रमांक ८ , दिनांक ११ जून २०२१ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे . सदर फेरबदलाच्या 
प्रस्तावाबाबत वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करणे व प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मा . शासनास सादर करणेसाठी महासभेने आयुक्त , अहमदनगर 
महानगरपालिका यांना अधिकार प्रदान केलेले आहेत . 


अ . क्र . 


१ 


१ 


महासभेने मंजूर केलेल्या ठरावानुसार नियोजित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता 

मंजूर विकास योजना ( दुसरी सुधारित ) 

( वाढीव हद्द ) 


२ 

मौजे नालेगाव स.नं. २२० , २२१ पै . मधील जमिनीमध्ये 
मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २ ९ ५ व 
२ ९ ७ मधील MUNICIPAL PURPOSE हे 
आरक्षण दर्शविलेले आहे . 


नियोजित फेरबदल प्रस्ताव 


अहमदनगर , ३० जून २०२२ . 


मौजे नालेगाव स.नं. २२० , २२१ पै . मधील जमिनीमध्ये 
मंजूर विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक २ ९ ५ व २ ९ ७ 
मधील MUNICIPAL PURPOSE या आरक्षणाचे 
नामाभिधान बदलून अनुक्रमे “ गोवंश संवर्धनासाठी व 
“ सांस्कृतिक केंद्र व विद्यार्थी वसतिगृह " असे करणेबाबत . 


उक्त नियोजित फेरबदल दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत अहमदनगर महानगरपालिकेच्या सहायक संचालक यांचे कार्यालयात कार्यालयीन 
कामकाजाच्या दिवशी व कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ व निरीक्षणासाठी ठेवण्यात आलेली आहे . उक्त फेरबदलाच्या संदर्भात 
नागरिकांच्या हरकती / सूचना असतील तर त्यांनी ही जाहीर नाटिस / सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झालेचे तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत लेखी स्वरूपात आयुक्त , अहमदनगर महानगरपालिका यांचे नावे सादर कराव्यात . सदर हरकती / सूचनांचा विचार करून 
शासनास फेरबदलाबाबत अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल . मुदतीनंतर येणाऱ्या हरकती / सूचनांचा विचार केला जाणार नाही , याची 
नोंद घ्यावी . 


AHMEDNAGAR MUNICIPAL CORPORATION 


शंकर गोरे , 
आयुक्त , 


अहमदनगर महानगरपालिका , 

अहमदनगर . 


PUBLIC NOTICE 

( Under Section 37 ( 1 ) of The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1666 ) 

No. T.P./Section 37 ( 1 ) / 1281 / 2022 . Whereas the Development Plan of Extended Area of Ahmednagar 
Municipal Council has been sanctioned on 4th April 2012 by Government of Maharashtra and D.P. of 
E.P. has been Sanctioned on 4th July 2016 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

- 


And whereas , the General Body of Ahmednagar Municipal Corporation has passed Resolution 
No. 08 , dated 11th June 2021 to change the designation of Site No. 295 and 297 from “ MUNICIPAL 
PURPOSE ” is to be redesignate as for " Govansh Sanvardhan " and " Boys Hostel and Cultural Centre " 
of Nalegaon S. No. 220 , 221 ( P ) under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning 
Act , 1966. The General Body of Ahmednagar Municipal Corporation has been Resolved to change the 
name of above mentioned reservations vide Resolution No. 8 , dated 11th June 2021 and authorised the 
Commissioner , Ahmednagar Municipal Corporation to submit the said proposal for Government after 
following due procedure under Section 37 of the said Act . 

Details of the Proposed Modification 


Sr. No. 


1 


1 


Site No. 295 and 297 from Sanctioned 
DP of Extended Limit of 
Ahmednagar Municipal Corporation 

2 


Mouje Nalegaon , Ahmednagar 
S. No. 220 , 221 ( P ) Site No. 295 and 
297 , “ MUNICIPAL PURPOSE " . 


२७ 


by General Body 
Proposed Modification 


Ahmednagar , 30th June 2022 . 


3 

The designation of Site No. 295 and 297 
from " MUNICIPAL PURPOSE " is to be 
redesignate as for " Govansh Sanvardhan " 
and " Boys Hostel and Cultural Centre " . 


The Part Plan showing above mentioned Proposed Modification is kept open for information and 
inspection of public in the office of the Assistant Director of Town Planning , Ahmednagar Municipal 
Corporation during office hours on all working days . Suggestions and objections are invited from the 
interested public within 30 days from the date of publication of this notice in the Maharashtra Government 
Gazette which has been addressed to the Commissioner , Ahmednagar Municipal Corporation . 
Suggestions and objections received whithin the said period will be considered before submitting the 
proposal to the Government for approval . Suggestions and objections received after the said period will 
not be considered by the Corporation . 


SHANKAR GORE , 
Commissioner , 

Ahmednagar Municipal Corporation , 
Ahmednagar . 


प्रशासक यांजकडून 

शहादा नगरपालिका , शहादा , जिल्हा नंदुरबार 
जाहीर सूचना 

- 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये विकास योजना शहादा ( वाढीव हद्द ) मध्ये भागश : फेरबदल करणे 
क्रमांक शनपा / नगररचना / ६३४ / सन २०२२ - ज्याअर्थी , विकास योजना , शहादा ( वाढीव हद्द ) ( वगळलेल्या भागाची ) ही महाराष्ट्र शासन 
नगरविकास विभाग , शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१००३ / ३८७ / प्र.क्र .४ / ०५ , ( भाग - २ ) / नवि - ९ , मंत्रालय , मुंबई , ४०००३२ , दिनांक २५ जुलै 
२००६ अन्वये मंजूर झालेली असून ती दिनांक ११ सप्टेंबर २००६ पासून अंमलात आलेली आहे . 


चे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त मंजूर विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये खालील नमूद 
केलेप्रमाणे फेरबदल करणेस नगरपालिका सभेने दिनांक १६ जून २०२२ रोजी मान्यता दिलेली आहे . 


२८ 


अ.नं. 


१ 


१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा तक्ता 

मंजूर 
विकास 

योजनेतील 

उपयोग 


सि.स.नं. क्षेत्र ( चौ.मी. ) 


मलोणी 

शिवारातील 

गट क्र . ५२/१ 

व ५२/२ . 


मलोणी 
शिवारातील 
गट क्र . ५३/२ 
व ५३/३ . 


३ 

२२२८ 

चौ.मी. 


२२०४६.२० 
चौ.मी. 


शहादा , ३० जून २०२२ . 


४ 

ना- विकास 

भाग 


ना- विकास 
भाग 


कलम ३७ 

अन्वये 

करावयाचा 

बदल 


५ 

रहिवास 

विषयक 

कारणासाठी . 


रहिवास 
विषयक 
कारणासाठी . 


न.पा. ठराव 

क्रमांक 

दिनांक 


ठराव क्रमांक 

१७ व 

दिनांक 
१६/०६/२०२२ . 


ठराव क्रमांक 

१८ व 

दिनांक 
१६/०६/२०२२ . 


फेरबदल करावयाचे 


कारण 


७ 


विकास योजना शहादा ( वाढिव हद्द ) 
( वगळलेल्या भागाची ) यात मलोणी 
शिवारातील गट क्रमांक ५२/१ व 
५२/२ हे . क्षेत्र हिरव्या पट्ट्याने 
दर्शविणेत आलेले आहे . सदर 
भूखंडास लागून रहिवास प्रयोजनासाठी 
भूमी अभिन्यास मंजूर झालेले आहेत . 
सबब सदरचे क्षेत्र रहिवास क्षेत्रात 
समाविष्ट करणेकामी नगरपालिका 
सभेने ठराव क्रमांक १७ , दिनांक 
१६ जून २०२२ अन्वये पारित केला 
आहे . 


विकास योजना शहादा ( वाढिव हद्द ) 
( वगळलेल्या भागाची ) यात मलोणी 
शिवारातील गट क्रमांक ५३/२ व 
५३/३ हे . क्षेत्र हिरव्या पट्ट्याने 
दर्शविणेत आलेले आहे . सदर 
भूखंडास लागून रहिवास प्रयोजनासाठी 
भूमी अभिन्यास मंजूर झालेले आहेत . 
सबब सदरचे क्षेत्र रहिवास क्षेत्रात 
समाविष्ट करणेकामी नगरपालिका 
सभेने ठराव क्रमांक १८ , दिनांक 
१६ जून २०२२ अन्वये पारित केला 
आहे . 


वरीलप्रमाणे फेरबदलाची माहिती दर्शविणारा नकाशा , नगरपरिषद , नगररचनाकार यांचे कार्यालय , प्रशासकीय इमारत , पहिला माळा , 
नगरपरिषद यांचे कार्यालयात कामकाजाच्या वेळेत नागरिकांचे अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये मंजूर विकास योजनेतील ( वाढीव हद्द ) वर नमूद केल्याप्रमाणे 
फेरबदलासंदर्भात कोणाच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून 
१ महिन्याच्या मुदतीचे आत लेखी स्वरूपात मुख्याधिकारी , शहादा नगरपरिषद , शहादा यांचेकडेस सादर करावे , म्हणजे प्रस्ताव शासनास 
मंजुरीकरिता सादर करतेवेळी त्याचा विचार करता येईल . 


चेतन गिरासे , 
प्रशासक , 

शहादा नगरपरिषद , शहादा , 

जिल्हा नंदुरबार . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

W 

NOTICE 


Shahada Municipal Council Shahada , district Nandurbar 
Modifications to the part of land of sanctioned Development Plan of Shahada Town ( Additional Area New Municipal 
Limit ) Under Section 37 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act 1966 . 


No. SMC / TP / 634 / 2022.- Whereas , the Development Plan of the Shahada Town ( Additional Area New 
Municipal Limit ) has been sanctioned by the State Government under the Provisions of Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 under its Resolution No. TPS - 1003 / 387 / PK 4/05 ( Part II ) UD - 9 , Mantralay Mumbai 
dated 25th July 2006 and the same has been come into force with effect from dated 11th September 2006 . 


Sr. 
No. 


And as such the Shahada Municipal Council , Shahada vide its Resolution on dated 16th June 2022 has 
decided to make the following modification in the existing Development Plan under Section 37 of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966 . 

Statement Showing Proposed Modification 
Sanctioned S.M.C. 
D.P. Resolution 

Purpose 

No. and 

Date 

6 
Resolution 
No 17 , 
dated 
16/6/2022 . 


1 


C.T.S. Area in 
No. Sq . M. 
Survey 

No. 

2 

Gat No. 

52/1 and 

52/2 of 


Maloni 

Shivar . 


2 Gat No. 

53/2 and 

53/3 of 


Maloni 
Shivar . 


2228 

Sq.m. 


3 


22046.20 
Sq.m. 


4 

Green Zone 

No Develop 
Zone . 


Green Zone 
No Develop 
Zone . 


Shahada , 30th June 2022 . 


Modification 
under 
Section 37 


5 
Residential 
Zone . 


२ ९ 


Residential 
Zone . 


Resolution 
No 18 , 
dated 
16/6/2022 . 


Reason For Change 


7 

As the adjoining land of 
Gat No. 52/1 and 52/2 of 
Maloni Shivar are converted 
into Residential Zone and 
therefore no need to keep the 
above Gat No. in Green Zone . 
Hence the reserved Green 
Zone is deleted and added 
in Residential Zone . For this 
modification the S.M.C. 
Passed its Resolution No. 17 , 
dated 16th June 2022 . 


As the adjoining land of 
Gat No. 53/2 and 53/3 of 
Maloni Shivar are converted 
into Residential Zone and 
therefore no need to keep the 
above Gat No. in Green Zone . 
Hence the reserved Green 
Zone is deleted and added 
in Residential Zone . For this 
modification the S.M.C. 
Passed its Resolution No. 18 , 
dated 16th June 2022 . 


The Map showing the above modification is kept open within the Office hours for inspection in the Office 
of Municipal Town Planner at first floor of Shahada Municipal Council , Shahada , district Nandurbar . 


In the provision of Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , hereby notified that 
any person having and objections / suggestions in respect of the said proposed modification to the Development 
Plan ( Additional Area New Municipal Limit ) may communicate the same in writing to the Chief Officer , Shahada 
Municipal Council , Shahada within the limit of one month from the date of Publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette so that it can be considered before submitting the above proposal for getting sanction 
from the Government . 


CHETAN GIRASE , 

Administrator , 


Shahada Municipal Council , 
Shahada , district Nandurbar . 


३० 


क्रमांक प्रशासन / अवसा / आदेश बदल / ३७ / सन २०२२. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
श्री . आर . एस . महाजन , पहिले अपर उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , एरंडोल , तालुका एरंडोल कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने 
( नोंदणी रद्द होण्याच्या दृष्टीने ) खालील संस्थेचे ऋणपरिशोधकांचे नेमणूकीत खालीलप्रमाणे अंशत : बदल करीत आहे . 

अवसायनातील संस्थेचे नाव 

नवीन नेमणूक झालेल्या ऋणपरिशोधकांचे नाव 

हल्लीचे ऋणपरिशोधकांचे नाव 
३ 


अ . क्र . 


१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 


१ 


२ 


एरंडोल , २४ जानेवारी २०२२ . 


१ 


श्याम गृहनिर्माण सहकारी 
संस्था मर्यादित , बांभोरी खु . 


२ 


आदेश 

- 

क्रमांक प्रशासन / अवसा / आदेश बदल / १० ९ / सन २०२२ - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला 
प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
श्री . ए . एस . पवार , उपलेखापरिक्षक , सहकारी संस्था , एरंडोल , तालुका एरंडोल कार्यालयीन कामकाजाच्या दृष्टीने ( नोंदणी रद्द होण्याच्या 
दृष्टीने ) खालील संस्थेचे ऋणपरिशोधकांचे नेमणूकीत खालीलप्रमाणे अंशत : बदल करीत आहे . 

अ . क्र . 

अवसायनातील संस्थेचे नाव 

नवीन नेमणूक झालेल्या ऋणपरिशोधकांचे नाव 

हल्लीचे ऋणपरिशोधकांचे नाव 
३ 


जय कालीकामाता गृहतारण 
सहकारी संस्था मर्यादित , 

एरंडोल , तालुका एरंडोल . 


श्री . आर . एस . महाजन , 

पहिले अप्पर उपलेखापरिक्षक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल . 


एरंडोल , २४ फेब्रुवारी २०२२ . 


४ 


श्री . ए . एस . पवार , 
उपलेखापरिक्षक , 

सहकारी संस्था , एरंडोल . 


श्री . व्ही . बी . पवार , 

कनिष्ठ लिपिक , अतिरिक्त पदभार सहायक 

सहकार अधिकारी अधिन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल . 


गुलाब पाटील , 
सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , एरंडोल , 
जिल्हा जळगाव . 


४ 


श्री . अरूण एम . पाटील , 

विभागीय व्यवस्थापक , 

जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , 

शाखा एरंडोल , तालुका एरंडोल . 


गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

कार्यकारी अभियंता यांजकडून 

पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 
पालखेड पाटबंधारे उपविभाग , विंचूर 
अधिसूचना - ३ 

महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 

( पहा - कायद्याचे कलम ५.०० , ६.०० , ७.०० ) 


( पहा - नियम ३.०० ) 

क्रमांक पापावि / सिंचन / २००६ / सन २०२२- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र सिंचन 
पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ , कलम ५.०० , 
६.०० , ७.०० व नियम ३.०० नुसार असा निर्णय झाला आहे की , 
सहकारी पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईने कार्यक्षेत्र 
निश्चिती करण्यासाठी मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , 
पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे 
अद्ययावत नकाशाच्या प्रमाणित प्रती जमीनधारक आणि किंवा कब्जेदार 
यांच्या नावाच्या याद्या ग्रामपंचायत कार्यालय , मुरमी व इतर , तालुका 
येवला , जिल्हा नाशिक , तहसील कार्यालय , येवला , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक , सिंचन शाखा , जळगाव , तालुका येवला , पालखेड 
पाटबंधारे उपविभाग , विंचूर , तालुका निफाड , जिल्हा नाशिक व विभागीय 
कार्यालयाचे सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे . 

मी , राजेश बाबुराव गोवर्धने , कार्यकारी अभियंता , पालखेड पाटबंधारे 
विभाग , नाशिक असेही जाहीर करतो की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे 
कोणत्याही वैयक्तिक जमीनधारकाला किंवा कब्जेदार यांचे जमिनीत 
पाणी पुरविले जाणार नाही आणि सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
याखाली येणाऱ्या जमिनींचा सर्व धारकांवर व भोगवटधारकांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा करून घेणे बंधनकारक असेल . 


या अधिसूचनेमुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस ही अधिसूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता व प्रशासक , लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 
यांचेकडे अपील दाखल करता येईल . 


अ . क्र . 


१ 


२ 

३ 

४ 


अनुसूची 

पालखेड प्रकल्प ( पालखेड डावा कालवा ) 
अमृत संजीवनी ठिबक उपसा सिंचन संस्था 
जिल्हा नाशिक , तालुका येवला , मौजे मुरमी 

गटाचे एकूण 
क्षेत्र 


गट 

क्रमांक 
२ 


३ , ६ , ७ , २१/१ , 
३८०/१/३ . 

२६/१ 

१४ , २४ 

१२,१३,२१ / १ , 
३८०/१/४ . 


३ 

हे . आर 

४ २१ 


१ ५६ 

३ ०८ 

४ ३४ 


मंजूर 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 

२०० 


२०० 

१०० 

२०० 


अ . क्र . 


१ 


५ 


गट 

क्रमांक 
२ 


२१ / १,३८० / १ / २ 

३८०/१ 

१०१/१ , २३/३/१ , 

२३/३/२ . 

८ 

२१/२ 

९ ४१/२ , २४ 
१० २४ 

११ 

१२ 

२० , ४३० 
४३० 
१३ १०२/३ 

१४ 

१०२/२ 


६ 

७ 


१५ २६/२ 

१६ 

१७ 

१८ 

१ ९ 

२० 

२१ 


१०२/६ , १०२/७ 
१०२/४ , १०२/५ 

४ ९ / १ 


१३७ 

१०२/१ 

९ ६ / २ , ३ ९ , 
३३/२ , ४६/२ . 


२२ ४२/२ 

२३ 

२४ 

२५ 

२६ 

२७ 

२८ 

२ ९ 

३० 

३१ 

३२ 

३३ 


४३ 

४३० 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

४२/१ 


२२ 

३७६/२ 


अनुसूची- चालू 


नाशिक , २१ जून २०२२ . 


::: 


:: 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


गटाचे एकूण 

क्षेत्र 

३ 


३५१ 

२०७ 

४ २४ 


१ ०० 

४ ०४ 

२ ४३ 

४ ८० 

३ ७० 


९ २ 

१५५ 

१ ३८ 

१ 

३८ 


१ 

५२ 

० ८ ९ 

O ९ २ 

३ ०४ 


१०५ 

२ ४७ 

३ ७० 

२ २ ९ 

२ २ ९ 

२ २ ९ 

२ २ ९ 

२ २ ९ 

२ २ ९ 

१०६ 

० ८५ 

४ ० ९ 


मंजूर 

क्षेत्र 


४ 

हे . आर 


२०० 

२०० 

२०० 


२०० 

२०० 

२०० 

२०० 

२०० 

१ ०० 

१ 00 

२ 


२०० 

२०० 


२ 

१ 00 

१ 00 

२०० 


O 


१५० 

२०० 

१ 00 

८० 

८० 

८० 

८० 

८० 


० 


० 


०० 


O 


O 


०० 


१ 

१ 


० ५० 


::::: 


०० 


०० 


३१ 


२०० 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 
कार्यकारी अभियंता , 

पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


३२ 


अ . क्र . 


१ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नाशिक 

पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक 

पालखेड पाटबंधारे उपविभाग , विंचूर 

अमृत संजीवनी ठिबक उपसा सिंचन संस्था , मौजे मुरमी , तालुका येवला , जिल्हा नाशिक 

सभासद यादी 


१ श्री . हरिभाऊ आनंदा शिंदे , 


४ 


बागायतदाराचे नाव 


५ 


२ 


२ श्री . रघुनाथ नाना शिंदे , 

व्हाईस चेअरमन . 


चेअरमन , अध्यक्ष , मुख्य प्रवर्तक . 


श्री . परशराम आनंदा शिंदे 


श्री . मोतीराम आनंदा शिंदे 


श्री . आनंदा नामदेव शिंदे व इतर मुरमी 


६ केशराबाई आनंदा शिंदे 


गाव 


८ 

श्री . म्हसू नामदेव शिंदे 

९ श्री . ज्ञानेश्वर म्हसू शिंदे 

१० श्री . तुकाराम म्हसू शिंदे 

११ श्री . बाबासाहेब म्हातारबा शिंदे 


३ 


१२ मंदाबाई म्हसू शिंदे 

१३ श्री . विठ्ठल बाबासाहेब शिंदे 


गट नंबर 


मुरमी , ३ , ६ , ७ , 
आडगांव , २१/१ , 

रेपाळ . 

३८०/१/३ . 

मुरमी 

२६/१ 


१४ , २४ 


मुरमी , 

आडगांव , २१/१ , 

रेपाळ . 


१२ , १३ , 


आडगांव , ३८०/१ 

रेपाळ , 

७ श्री . नवनाथ अमृता शिंदे व इतर मुरमी 


३८०/१/४ . 


२१/१ , 

मुरमी , 
आडगांव , ३८०/१/२ . 

रेपाळ . 


१०१/१ , 

२३/३/१ , 

२३/३/२ . 

२१/२ 

४१/२ , २४ 


मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी , 

कातरणी . 

कातरणी ४३० 

मुरमी 


२४ 


२० , ४३० 


१०२/३ 


गटाचे 

एकूण 

क्षेत्र 


हे . आर 


४ २१ 


१ ५६ 


३ ०८ 

४ ३४ 


३ ५१ 


१०० 


४ ०४ 


२ ४३ 


४ ८० 


हिस्सा 

क्षेत्र 


३ ७० 


६ 

हे . आर 


२०७ २०७ 


० ९ २ 


२ ७ ९ 


४ २४ ४ ०४ 


१५६ 


० ८५ 


२ ९ ४ 


२ ० ९ 


१०० 


१ ९ २ 


१ ९ २ 


२०२ 


१८५ 


९ २ 


खरीप 


७ 

हे . आर 


१०० 


9 00 


० ५० 


१०० 


१०० 


१०० 


१०० 


१०० 


सभासदाचे मंजूर क्षेत्र 


१०० 


१०० 


१०० 


१०० 


० ५० 


रब्बी एकूण 


हे . आर 


१ ०० 


१०० 


० ५० 


१०० 


१०० 


१०० 


१०० 


१ 00 


१०० 


१०० 


१०० 


१ 00 


० ५० 


हे . आर 


२०० 


२०० 


१०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


१ 


०० 


पाणी 

कोटा 


१० 

घनमीटर 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


१ ९ ७१ 

३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 

३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


१ ९ ७१ 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

सभासद यादी – चालू 


१४ श्री . शंकर बाबासाहेब शिंदे 

१५ श्री . रामनाथ नाना शिंदे 

१६ श्री . सोमनाथ नाना शिंदे 


१७ श्री . दत्तात्रय नाना शिंदे 


१८ श्री गंगाधर सखाराम पानसरे 

१ ९ बिजाबाई बाप सखाराम पानसरे 

२० श्री . भिमराव बाबासाहेब शिंदे 

२१ श्री . श्रीहरी वामन पानसरे 


२२ शशिकला मोहन महाले 

२३ श्री . शिवाजी बाबुराव महाले 

२४ श्री . नाना म्हातारबा शिंदे 

२५ श्री . राजाराम गंगाधर पानसरे 

२६ श्री . सर्जेराव गंगाधर पानसरे 

२७ श्री . बबन गंगाधर पानसरे 

२८ श्री . दत्तु गंगाधर पानसरे 

२ ९ श्री . रामभाऊ गंगाधर पानसरे 


३० श्री . पांडुरंग गंगाधर पानसरे 

३१ विठाबाई पोपट महाले 


३२ श्री . म्हातारबा भागुजी शिंदे 

३३ श्री . अंबादास त्र्यंबक तनपुरे 


नाशिक , २१ जून २०२२ . 


3 


मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 


मुरमी 


मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 


मुरमी 

मुरमी 

कातरणी 


मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

मुरमी 

आडगांव 

रेपाळ , 


१०२/२ 

२६/२ 

१०२/६ , 

१०२/७ . 


४ 


१०२/४ , 

१०२/५ . 

४ ९ / १ 


१३७ 

१०२/१ 

९ ६ / २ , ३ ९ , 

३३/२ , ४६/२ . 

४२/२ 


४३ 


४३० 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

९ ४ / १ 

४२/१ 


२२ 


३७६/२ 


एकूण . 


हे . आर 


O ९ २ 


१५५ 

१३८ 


१ ३८ 


१५२ 


० ८ ९ 


० ९ २ 

३ ०४ 


१०५ 


२ ४७ 


३ ७० 


२ २ ९ 


२ २ ९ 


२ २ ९ 


२ २ ९ 


२ २ ९ 


२ २ ९ 


१०६ 


० ८५ 


४ ० ९ 


७८ ४६ 


६ 

हे . आर 


० ९ २ 


१५५ 


१ ३८ 


१३८ 


१५२ 


८ ९ 

० ९ २ 


० 


२ ७५ 


१०५ 


२ ४७ 


० ९ ३ 


० ४० 


० ४० 


O ४० 


० 


४० 


० ४० 


० २ ९ 


१०६ 


० ८५ 


३ ४ ९ 


४ ९ ४२ 


७ 

हे . आर 


० ५० 


१ 


०० 


१०० 


१०० 


१०० 


० ५० 

० ५० 


१०० 


० ७५ 


१०० 


० ५० 


० ४० 


O ४० 


० ४० 


O 


४० 


० ४० 


२५ 


० ५० 

० ५० 


१०० 


२५०० 


हे . आर 


० ५० 


१ 


१ 


00 


१०० 


०० 


१०० 


० ५० 

० ५० 


१०० 


० ७५ 


१ 00 


० ५० 


O ४० 


O 


० ४० 


० 


४० 


४० 


४० 


० २५ 


० ५० 

० ५० 


१०० 


२५०० 


९ 
हे . आर 


१ ०० 


२०० 


२०० 


२०० 


२०० 


१ 


१ ०० 


२०० 


०० 


१५० 


२०० 


१ ०० 


०८० 


०८० 


० 


० 


O 


८० 


८० 


०८० 


५० 


१ ०० 


१ ०० 


२०० 


५० ०० 


३३ 


१० 

घनमीटर 


१ ९ ७१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 


३ ९ ४१ 

१ ९ ७१ 


१ ९ ७१ 

३ ९ ४१ 


२ ९ ५६ 


३ ९ ४१ 


१ ९ ७१ 

१५७७ 


१५७७ 


१५७७ 


१५७७ 

१५७७ 

९ ८५ 


१ ९ ७१ 


१ ९ ७१ 


३ ९ ४१ 


९ ८५३२ 


राजेश बाबुराव गोवर्धने , 

कार्यकारी अभियंता , 

पालखेड पाटबंधारे विभाग , नाशिक . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

Notification - III 

Schedule - Contd . 

Record 

Maharashtra Management of Irrigation System 
by Farmers Act , 2005 . 

of Rights 

( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 ) 

3 
H.A. 

( See- Rule 3.00 ) 

क्रमांक पापावि / सिंचन / २००६ / सन २०२२ – Whereas , it has 
been decided to delineate the Area of Operation 
of Water User's Association ( WUA's ) on Hydraulic 
basis and as per administrative convenience under 
Sections 5.00 , 6.00 , 7.00 and Rule 3.00 of the 
Maharashtra Management of Irrigation System by 
Farmers Act , 2005 . 


38 


I , Rajesh Baburav Govardhane , the Executive 
Engineer , Palkhed Irrigation Division , Nashik hereby 
delineate Areas of Operation of following WUA's 
and direct that the certified copy of the updated 
map and list of land holders and / or occupiers of 
said WUA's shall be displayed on the notice board 
of the offices of Murami and other 
Grampanchayat , Yeola tahasil office , Jalgaon 
Irrigation Section , Palkhed Irrigation , Sub - division , 
Vinchur , Niphad and Division Office , Nashik . 


I , Rajesh Baburav Govardhane , the Executive 
Engineer , Palkhed Irrigation Division , Nashik hereby 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or 
occupier of such land and the system of supply 
of Water User's Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the lands under 
Management of Irrigation System by Farmers . 


Any person affected by this notification or part 
thereof , can file an appeal before Superintending 
Engineer and Administrator , Cammand Area 
Development Authority , Nashik within thirty days 
from the date of publication of this notification in 
the Maharashtra Government Gazette . 

Schedule 


Palkhed Project 

Amrut Sanjeevani Drip Upasa Sinchan Sanstha 
District Nashik , taluka Dindori , village Murami 

Gat No. 

Sanction 
Area 

4 

H.A. 

2 00 


Sr. 

No. 

1 


1 


2 


2 


3 , 6 , 7 , 21/1 , 
380/1/3 . 

26/1 


Record 
of Rights 

3 

H.A. 

4 21 


1 56 


2. 00 


Sr. 

No. 

1 


3 

4 


5 

6 

7 


Gat No. 


2 


14 , 24 

12 , 13 , 21/1 , 
380/1/4 . 


21/1 , 380/1/2 

380/1 


101/1 , 23/3/1 , 

23/3/2 . 

21/2 

41/2 , 24 


8 

9 

10 24 

11 20 , 430 
12 430 
13 102/3 
14 102/2 
15 26/2 

16 

102/6 , 102/7 
17 102/4 , 102/5 
18 49/1 

19 

137 

20 

21 


102/1 

96/2 , 39 , 

33/2 , 46/2 . 


22 42/2 
23 43 
24 430 
25 94/1 
26 94/1 

27 

94/1 

28 94/1 

29 

94/1 

30 94/1 

31 42/1 

32 22 

33 376/2 


: 


⠀⠀⠀⠀⠀ 


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 


3 08 

4 34 


Nashik , 21st June 2022 . 


3 51 

2 07 

4 24 


1 00 

4 04 

2 43 

4 80 

3 70 

0 92 

0 

92 

1 55 

1 

38 

1 38 

1 52 

0 89 

0 92 

3 04 


1 05 

2 47 

3 70 

2 29 

2 29 

2 29 

2 29 

2 29 

2 29 

1 06 

0 85 

4 09 


Sanction 

Area 
4 
H.A. 


1 00 

2 00 


2 00 

2.00 

2 00 


2.00 

2.00 

2 00 

2.00 

2 00 

1 00 

1 00 

2 00 

2 00 

2 00 

2 00 

1 00 

1 00 

2 00 


1 50 

2 00 

1 00 

0 80 

0 80 

0 80 

0 80 

0 80 

0 50 

1 00 

1 00 

2 00 


RAJESH BABURAV GOVARDHANE , 

Executive Engineer , 

Palkhed Irrigation Division , 

Nashik . 


Sr. 

No. 


1 


1 


3 


5 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

PALKHED IRRIGATION DIVISION 


2 Shri . Raghunath Nana Shinde , 
Vice Chairman . 


7 


Palkhed Irrigation Sub - Division , Yeola , Palkhed Project 

Amrut Snajeevani Drip Upasa Sinchan Sanstha , Murmi , taluka Yeola , district Nashik 


8 

9 


Name of Member 


2 


11 


Shri . Haribhau Ananda Shinde , 
Chairman . 


Shri . Ananda Namdev Shinde 
and Others . 


6 Kesharbai Ananda Shinde 


4 Shri . Parashram Ananda Shinde Murmi , 


Shri . Motiram Ananda Shinde 


Shri . Mhasu Namdev Shinde 

Shri . Dyaneshwar Mhasu 
Shinde . 

10 Shri . Tukaram Mhasu Shinde 

Shri . Babasaheb Mhatarba 
Shinde . 


Shri . Navnath Amruta Shinde 
and Others . 


Village 


12 Mandabai Mhasu Shinde 

13 Shri . Vitthal Babasaheb Shinde 

14 Shri . Shankar Babasaheb 
Shinde . 

15 

Shri . Ramnath Nana Shinde 

16 Shri . Somnath Nana Shinde 


3 


Murmi 


Member List 

Total 
area of 
the 
Gat 


Murmi , 3 , 6 , 7 , 4 21 

Adgaon 21/1 , 

Repal . 380/1/3 

Murmi 


Gat 
No. 


Murmi 


4 


Murmi 


Adgaon 21/1 , 
Repal . 380/1/4 


.26 / 1 1 56 


Murmi 


14 , 24 3 08 


Murmi , .21 / 1 , 3 51 
Adgaon 380/1/2 
Repal . 


12 , 13 , 4 34 


Adgaon 380/1 2 07 
Repal 

Murmi 


.21 / 2 


LO 


101/1 , 4 24 

23/3/1 , 

23/3/2 


41/2 , 
24 


Murmi 24 

Murmi , 20 , 
Katrani . 430 


5 

H. A. 


Katrani 430 


Murmi 102/3 


102/2 


Murmi 

Murmi 102/6 , 

102/7 


.26 / 2 


1 00 


4 04 


2 43 


4 80 


3 70 


0 92 


0 92 


1 55 


1 38 


Share 
area 


6 

H. A. 


2 79 


1 56 


0 85 


2 94 


2 09 


2 07 


4 04 


1 92 


1 92 


2 02 


1 85 


0 92 


0 92 


1 55 


Sanction Area 
Kharip Rabbi Total 


1 38 


7 

H. A. 


1 00 1 00 


1 00 


1 00 


0 50 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


0 50 


0 50 


1 00 


1 00 


8 

H. A. 


1 00 


1 00 


0 50 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


1.00 


1 00 


1 00 


1 00 


1 00 


0 50 


0 50 


1 00 


1 00 


9 

H. A. 


2 00 


2.00 


1 00 


2.00 


2.00 


2.00 


2 00 


2.00 


2 00 


2 00 


2 00 


2 00 


1 00 


1 00 


2 00 


2 00 


Water 
Quota 


10 

Cubic 
Meter 


३५ 


३६ 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक – नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , जुलै ७ - १३ , २०२२ / आषाढ १६ - २२ , शके १ ९ ४४ 

Member List 

Contd . 

4 

5 

H. A. 


17 Shri . Dattatray Nana Shinde 


2 


18 Shri . Gangadhar Sakharam 
Pansare . 


19 Bijabai Bap Sakharam Pansare 

20 

Shri . Bhimrao Babasaheb 
Shinde . 


22 

23 


21 Shri . Shrihari Waman Pansare 
and Others . 


24 

25 


Shashikala Mohan Mahale 

Shri . Shivaji Baburao Mahale 
and Others . 

Shri . Nana Mhatarba Shinde 

Shri . Rajaram Gangadhar 
Pansare . 


26 Shri . Sarjerao Gangadhar 

Pansare . 


27 Shri . Baban Gangadhar Pansare 

28 

Shri . Dattu Gangadhar Pansare 

29 

Shri . Rambhau Gangadhar 
Pansare . 


30 Shri . Pandurang Gangadhar 
Pansare . 


31 Vithabai Popat Mahale 

32 Shri . Mhatarba Bhagaji Shinde 

33 Shri . Ambadas Trambak 

Tanpure . 


Nashik , 2nd March 2022 . 


3 


Murmi 102/4 , 
102/5 

Murmi 49/1 


Murmi 137 

Murmi 102/1 


Murmi 96/2 , 

39 , 
33/2 , 
46/2 

Murmi 42/2 

Murmi 43 


Katrani 430 

Murmi 94/1 


Murmi 94/1 


Murmil 94/1 

Murmi 94/1 

Murmi 94/1 


Murmi 94/1 


Murmi 42/1 
Murmi 22 
Adgaon 376/2 
Repal 


Total .. 


1 38 


1 52 


0 89 

0 92 


3 04 


1 05 

2 47 


3 70 

2 29 


2 29 


2 29 


2 29 


2 29 


2 29 


1 06 


0 85 

4 09 


6 

H. A. 


1 38 


1 52 


0 89 

0 92 


2 75 


1 05 

2 47 


0 93 

0 40 


0 40 


0 40 

0 40 

0 40 


0 29 


1 06 

0 85 

3 49 


78 46 49 42 


7 

H. A. 


1 00 


1 00 


0 50 


0 50 


1 00 


0 75 

1 00 


0 50 


0 40 


0 40 


0 40 

0 40 

0 40 


0 25 


0 50 

0 50 

1 00 


25 


8 

H. A. 


1 00 


1 00 


0 50 

0 50 


1 00 


0 75 

1 00 


0 50 

0 40 


0 40 


0 40 

0 40 

0 40 


0 25 


0 50 

0 50 

1 00 


25 


9 

H. A. 


2.00 


2 00 


1 00 

1 00 


2 00 


1 50 


2.00 


1 00 

0 80 


0 80 


0 80 

0 80 

0 80 


0 50 


1 00 

1 00 


2.00 


50 


10 

Cubic 
Meter 


RAJESH BABURAV GOVARDHANE , 
Executive Engineer , 
Palkhed Irrigation Division , Nashik . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 

EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


